वर्ष ८ , 


अंक ३१ ] 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ / श्रावण १३ १ ९ , शके १ ९ ४४ 

[ पृष्ठे १५ , किंमत : रुपये ३०.०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चारक यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 

नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . केवळ नागपूर १-१५ 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


शासकीय अधिसूचना 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४८६ . 


नाही . 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


भाग एक - अ . – ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 
बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 

नेमणुका , इत्यादी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचा : ( १ ) मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ चे कलम ११५ . 


1 


पृष्ठे 


संदर्भ : ( १ ) पोलीस अधीक्षक , गोंदिया यांचे कार्यालयीन पत्र जा . क्र . - पोअगों- १८७-२०२२ , दिनांक १८-०६-२०२२ . 

अधिसूचना 


9-8 


( २ ) जिल्हाधिकारी , गोंदिया यांची अधिसूचना दिनांक ०२ मे २०२२ . 

( ३ ) शासकीय अधिसूचना - गृह विभाग क्र . एमव्हिए -५८ ९ - सीआर - टीआरए -२ , दिनांक १ ९ - ०५-१९९ ० MGGIV - A Dt . 20-09-1990P . 668 . 


क्रमांक - जिकागों - दंड - कावि - २८३-२०२२ 

ज्याअर्थी , पोलीस अधीक्षक , गोंदिया यांचे संदर्भिय पत्रान्वये माझे असे निदर्शनास आणून देण्यात आलेले आहे की , रेल्वे मार्गामुळे उत्तर व दक्षिण 
भागात विभागलेल्या गोंदिया शहराला जोडणा - या दोन पुलांपैकी एक पुल जीर्ण झाल्याने दिनांक ०२ मे २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे तो पुल 
वाहतुकीकरीता कायमस्वरूपी बंद करण्यात आलेला आहे . त्यामुळे डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते मरारटोली या दरम्यानच्या दुस - या मोठ्या उड्डाण 
पुलावरून तसेच कृष्णपुरा वार्ड व रेलटोली या भागाला जोडणा - या रेल्वे अंडरपासमधुन जाणा - या पादचारी , दुचाकी , तीन चाकी व चार चाकी वाहनांच्या 

ना . - एक -१ ( १६३४ ) . 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ / श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 

संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याने त्या ठिकाणी वाहतुकीची कोंडी होत आहे . त्यामुळे सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या व सोयीच्या दृष्टीने निर्माण 
झालेली समस्या सोडविणे अत्यंत आवश्यक झालेले आहे . 


२ 


ज्याअर्थी , माझी अशी खात्री झालेली आहे की , गोंदिया शहरातील उपरोक्त मोठ्या उड्डाण पुलावरून व रेल्वे अंडरपासमधुन सर्वसामान्य जनतेचे 
मार्गक्रमण सुरक्षित व सोयीचे व्हावे म्हणून खालीलप्रमाणे अधिसूचना काढणे जरूरीचे आहे . 


त्याअर्थी , मी , नयना गुंडे , जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , गोंदिया , मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ चे कलम ११५ मधील तरतुदीनुसार मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये गोंदिया शहरातील डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते मरारटोली दरम्यानच्या मोठ्या उड्डाण पुलावरून तसेच 
कृष्णपुरा वार्ड व रेलटोली भागाला जोडणा - या रेल्वे अंडरपासमधुन सकाळी ० ९ : ०० वा . ते रात्री २१:०० वाजेपर्यंत पादचारी , दुचाकी वाहने , तीन चाकी 
वाहने व रिकाम्या स्थितीत ज्यांचे वजन ( Gross Vehicle Weight ) हे ०४ टनापेक्षा कमी आहे अशी चारचाकी वाहने जसे कार , जीप , पिक अप , मॅक्सी 
ट्रक , मिनी ट्रक ( उदा . टाटा एस , टाटा झिप , महिंद्रा जीतो , महिंद्रा सुप्रो यासारखी वाहने ) अशा प्रकारची वाहने वगळून इतर सर्व प्रकारची हलकी , 
मध्यम व जड / अवजड माल वाहतूक करणारी वाहने त्यामध्ये सर्व प्रकारचे टेम्पो , ट्रक , टिप्पर , डम्पर , ट्रेलर , मल्टी अॅक्सल वाहने , कन्टेनर , जेसीबी , 
क्रेन , ट्रॅक्टर इत्यादी यांना वाहतुकीसाठी पूर्णतः प्रतिबंध करण्याचे मनाई आदेश जारी करीत आहे . 


तसेच , एस . टी . बसेस , टप्पा वाहतूकीचा परवाना असलेली खाजगी प्रवासी वाहने , अॅम्बुलन्स , स्कुल बसेस , अग्निशमन दलाची वाहने , पोलीस 
वाहने , शासकीय मालकीची वाहने यांना यातून सूट / सवलत देण्यात येत आहे . 


उपरोक्त आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभाग , गोंदिया यांना प्रभारी अधिकारी जिल्हा वाहतूक शाखा , गोंदिया यांच्या मदतीने 
आवश्यक त्या ठिकाणी सूचनात्मक वाहतूक चिन्हे , बोर्ड लावून घ्यावेत व याबाबत व्यापक प्रसिध्दी जारी करण्यात यावी . 


सदरची अधिसूचना दिनांक १५ जुलै २०२२ पासून अंमलात येईल . सदर अधिसूचना माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १५ जुलै २०२२ रोजी 
निर्गमित करण्यात येत आहे . 


गोंदिया : 
दिनांक १५ जुलै २०२२ . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४८७ . 


अ . क्र . 

२ 


क्रमांक अका - उपजि ( भू . ) - विपाविमक्र - २- कावि -४१ ९ - २०२२ 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) वि.पा.वि.म.क्र . - २ , भंडारा यांच्या कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्र . ४- एलक्युएन - २०२१-२२ मौजा - पिंडकेपार 
( टोली ) , ता . जि . भंडारा येथील भूसंपादन अधिनियम , २०१३ अन्वये भूसंपादन करण्याबाबत कलम ११ ( १ ) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग - एक नागपूर विभागीय पुरवणी मध्ये कलम ११ ( १ ) ची अधिसूचना दिनांक जुलै १४- २० , २०२२ रोजी पान क्र . १० ते १३ , अ.क्र . ३४५ वर प्रसिध्द 
झालेली आहे . त्यात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे . - 


अ . क्र . 
२ 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , यांजकडून 
शुध्दीपत्र 


भंडारा : 

दिनांक १८ जुलै २०२२ . 


च्या ऐवजी 
आरक्षित भूखंडाचे रजिस्टरप्रमाणे मूळ धारकाचे नाव 
गणपत बकाराम रामटेके 


नयना गुंडे , 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , 
गोंदिया . 


असे वाचावे 

आरक्षित भूखंडाचे रजिस्टरप्रमाणे मूळ धारकाचे नाव 
गणपत बकाराम रामटेके 


सद्यःस्थितीत वहिवाटीत असलेल्या व्यक्तीचे नाव 
शालीक लाखडू माकडे 

रमेश लाखडू माकडे 
दशरथ लाखडू माकडे 


सद्यःस्थितीत वहिवाटीत असलेल्या व्यक्तीचे नाव 

शालीक लाखडू माकडे 

रमेश लाखडू माकडे 

श्रावण लाखडू माकडे 

दशरथ लाखडू माकडे 


श्रीमती मनिषा दांडगे , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ क्रमांक २ . 

भंडारा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ / श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४ ९ ० . 

आदेश 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४८८ . 

प्रमुख 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक १२- बी - २-१-२०२२. 

श्रीमती एम . आय . आरलैंड , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा यांची दिनांक २८ डिसेंबर २०२१ ते दिनांक १ जानेवारी 
२०२२ पर्यंत एकूण ५ दिवसाची परावर्तीत रजा प्रकृती ठिक वाटत 
नसल्यामुळे दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ३ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती आर . जे . राय , तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती 
एम . आय . आरलैंड , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे टीप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . आय . आरलैंड , ह्या 
वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत 
राहील्या असत्या . 

दिनांक ६ जानेवारी २०२२ . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४८ ९ . 
आदेश 


क्रमांक २३ - बी - २-१-२०२२ . - 

श्रीमती व्ही . एम . देवर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा 
यांची दिनांक ६ जानेवारी २०२२ ते दिनांक ८ जानेवारी २०२२ पर्यंत 
एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा त्यांची प्रकृती ठिक वाटत नसल्यामुळे 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती एम . वाय . नेमाडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती व्ही . एम . देवर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे टीप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . एम . देवर , ह्या वरिल 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


३ 


क्रमांक २४ - बी - २-१-२०२२. 

आर्वी 

श्रीमती टी . एस . गायगोले , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
यांची दिनांक ३ जानेवारी २०२२ ते दिनांक ५ जानेवारी २०२२ पर्यंत 
एकूण ०३ दिवसाची परिवर्तीत रजा प्रकृती ठिक चांगली नसल्यामुळे 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . आर . एल . राठोड , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आर्वी 
यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती टी . एस . गायगोले , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आर्वी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे कामकाज पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे टीप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती टी . एस . गायगोले , ह्या वरिल 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , आर्वी या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 
दिनांक ११ जानेवारी २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४ ९ १ . 

आदेश 


क्रमांक ३७ - बी - २-१-२०२२. 

श्रीमती आर . व्ही . डफरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
हिंगणघाट यांची दिनांक ११ जानेवारी २०२२ ते दिनांक १३ जानेवारी 
२०२२ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा वडीलांची प्रकृती ठिक 
नसल्यामुळे दिनांक १० जानेवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक १४ जानेवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . एन . पी . देशपांडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
हिंगणघाट यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती आर . व्ही . 
डफरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट यांच्या रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे टीप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . व्ही . डफरे , ह्या वरिल 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या 

असत्या . 

दिनांक १४ जानेवारी २०२२ . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ / श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४ ९ ४ . 

आदेश 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४ ९ २ . 

आदेश 


क्रमांक ५६ - बी - २-१-२०२२ 

श्रीमती एम . वाय नेमाडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा यांची दिनांक १७ जानेवारी २०२२ ते दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ 
रोजी पर्यंत एकूण ०३ दिवसाची अर्जित रजा घरगुती महत्वाचे काम 
असल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . ए . एस . साटोटे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा 
यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती एम . वाय नेमाडे , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे टीप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . वाय नेमाडे , ह्या वरिल 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४ ९ ३ . 

आदेश 


क्रमांक ५७ - बी - २-१-२०२२. 

श्री . बी . जी . पवार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
हिंगणघाट यांची दिनांक १० जानेवारी २०२२ ते दिनांक १८ जानेवारी 
२०२२ पर्यंत एकूण ० ९ दिवसांची अर्जित रजा आईची प्रकृती ठिक 
नसल्यामुळे त्यांना भेटण्याकरिता नाशिक येथे जायचे असल्यामुळे दिनांक 
७ जानेवारी २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती आर . व्ही . डफरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
हिंगणघाट यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून दिनांक ०७ जानेवारी 
२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ 
रोजी पर्यंत श्री . बी . जी . पवार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , हिंगणघाट यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायीक 
कामकाज पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे टीप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . बी . जी . पवार , हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


क्रमांक ५८ - बी - २-१-२०२२. 

श्री . ए . जी . म्हस्के , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , सेलू यांची 
दिनांक १७ जानेवारी २०२२ ते दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ पर्यंत एकूण 
०३ दिवसांची अर्जित रजा आईच्या डोळ्यांची शस्त्रक्रिया असल्यामुळे 
दिनांक १५ जानेवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२० जानेवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती ई . व्ही . धांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , सेलु 
यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . ए . जी . म्हस्के , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , सेलू यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) टीप 
२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . जी . म्हस्के , हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
सेलु या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


वर्धा : 

दिनांक २० जानेवारी २०२२ . 


आशुतोष नि . करमरकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

वर्धा . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४ ९ ५ . 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधि ( आस्था ) - १०१६-२०२१. 

श्री . एस . एम . काळे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना दिनांक 
१३ डिसेंबर २०२१ ते दिनांक १८ डिसेंबर २०२१ पर्यंत एकूण सहा 
दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक ११ डिसेंबर २०२१ दुसरा शनिवार , 
दिनांक १२ डिसेंबर २०२१ रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच 
दिनांक ११ डिसेंबर २०२१ ते दिनांक २० डिसेंबर २०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . एम . काळे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एम . काळे , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ / श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 


मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . एस . एम . काळे , हे त्यांचे पदावर रुजू होईपर्यंत सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि.पु. ) म . शा . रा . अ . क्र . ४ ९ ६ . 

} 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधि . ( आस्था ) - १०२५-२०२१. 

श्रीमती एम . के . गोटे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक २४ नोव्हेंबर 
२०२१ रोजीची एक दिवसाची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . तसेच या कार्यालयाचे आदेश क्र . १००० - २१ , दिनांक 
२४ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये मंजूर करण्यात आलेली दिनांक २४ नोव्हेंबर 
२०२१ ते दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत एकूण चार दिवसांची अर्जित 
रजा त्यांचे दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२१ चे विनंती अर्जान्वये रद्द करण्यात 
येत आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . के . गोटे , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर 
ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . के . गोटे , ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . ” 


३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एम . के . गोटे , 
ह्या त्यांचे कामावर रुजू होईपर्यंत ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात 
आलेला होता . 

दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२१ . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४ ९ ७ . 
कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - १०६१-२०२१. 

श्री . नि . अ . मोर , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ 
ते दिनांक १८ डिसेंबर २०२१ पर्यंत एकूण सहा दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक ११ डिसेंबर २०२१ दुसरा शनिवार , दिनांक १२ डिसेंबर २०२१ 
रविवार व दिनांक १ ९ डिसेंबर २०२१ रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
तसेच दिनांक ११ डिसेंबर २०२१ ते दिनांक २० डिसेंबर २०२१ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे . 

ना . - एक -२ ( १७३४ ) . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . नि . अ . मोर , ७ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . नि . अ . मोर , ७ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर कायम राहीले असते . " 


७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . नि . अ . मोर , हे 
त्यांचे कामावर रुजू होईपर्यंत मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचे कार्यालयीन 
आदेश क्रमांक १४६ - २०२१ , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये दिनांक 
११ डिसेंबर २०२१ रोजीचा कार्यभार ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे दिनांक 
१२ डिसेंबर २०२१ रोजीचा कार्यभार ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे व 
दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ ते दिनांक २० डिसेंबर २०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंतचा कार्यभार ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४ ९ ८ . 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - १०६२-२०२१ . 

श्रीमती एस . डी . मुक्कनवार , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक 
१३ डिसेंबर २०२१ ते दिनांक १८ डिसेंबर २०२१ पर्यंत एकूण सहा 
दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक ११ डिसेंबर २०२१ दुसरा शनिवार , 
दिनांक १२ डिसेंबर २०२१ रविवार व दिनांक १ ९ डिसेंबर २०२१ 
रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक ११ डिसेंबर २०२१ ते 
दिनांक २० डिसेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . डी . मुक्कनवार , ८ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
चंद्रपूर ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . डी . मुक्कनवार , 
८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या त्याच पदावर कायम राहिल्या असत्या . ” 


८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . डी . मुक्कनवार , 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ / श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 


ह्या त्यांचे कामावर रुजू होईपर्यंत मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचे 
कार्यालयीन आदेश क्रमांक १४६ - २०२१ , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२१ 
अन्वये दिनांक ११ डिसेंबर २०२१ रोजीचा कार्यभार ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर 
यांचेकडे दिनांक १२ डिसेंबर २०२१ रोजीचा कार्यभार ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर 
यांचेकडे व दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ ते दिनांक २० डिसेंबर २०२१ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा कार्यभार ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४ ९९ . 
कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - १०६३-२०२१ 

श्रीमती ई . ए . भास्कर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक ८ डिसेंबर 
२०२१ व दिनांक ९ डिसेंबर २०२१ रोजीची दोन दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती ई . ए . भास्कर , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर 
ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ई . ए . भास्कर , 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या त्याच पदावर कायम राहिल्या असत्या . ” 


४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ई . ए . भास्कर , 
ह्या त्यांचे कामावर रुजू होईपर्यंत ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५०० . 
कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधि . ( आस्था ) - १०६४-२०२१. 

श्री . एस . एस . मौदेकर , जिल्हा न्यायाधीश -४ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपूर यांना दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ ते दिनांक २४ 
डिसेंबर २०२१ पर्यंत एकूण दहा दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक २५ 
डिसेंबर २०२१ चौथा शनिवार व दिनांक २६ डिसेंबर २०२१ रविवार या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक १४ डिसेंबर २०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . एस . मौदेकर , जिल्हा न्यायाधीश 
४ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एस . मौदेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -४ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले 
असते . ” 


जिल्हा न्यायाधीश -४ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . एस . मौदेकर , हे त्यांचे कामावर रुजू 
होईपर्यंत दिनांक १४ डिसेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२३ डिसेंबर २०२१ पर्यंत जिल्हा न्यायाधीश -५ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचेकडे दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ रोजीचा व 
दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ ला कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा कार्यभार 
जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . तसेच जिल्हा न्यायालयाचे आदेश क्र . व . लि . 
( सांख्यिकी ) - १३१ - २०२१ , दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये शासकीय 
सुट्टीचे दिवशी चंद्रपूर येथील ज्या न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार 
ठेवण्यात आलेला आहे त्याप्रमाणे या न्यायालयाचा कार्यभार ठेवण्यात 
येत आहे . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५०१ . 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - १०६५-२०२१ . 

श्री . डी . के . भेंडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
वरोरा यांना दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ ते दिनांक १८ डिसेंबर २०२१ 
पर्यंत एकूण सहा दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक ११ डिसेंबर २०२१ 
दुसरा शनिवार , दिनांक १२ डिसेंबर २०२१ रविवार व दिनांक १ ९ 
डिसेंबर २०२१ रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक ११ 
डिसेंबर २०२१ चे लोक अदालतचे कामकाज आटोपल्यानंतर ते दिनांक 
२० डिसेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . डी . के भेंडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . के . 
भेंडे , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा हे जर 
वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम 
राहीले असते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ / श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 
भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५०३ . 
कार्यालयीन आदेश 


जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . डी . के . भेंडे , हे त्यांचे कामावर रूजू 
होईपर्यंत , न्यायिक कामाचा कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर तसेच प्रशासकीय कामाचा कार्यभार दिवाणी 
न्यायाधीश , ( व . स्तर ) , वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . तसेच 
जिल्हा न्यायालयाचे आदेश क्रमांक व . लि . ( सांख्यिकी ) - १३१ - २०२१ 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये शासकीय सुट्टीचे दिवशी चंद्रपूर येथील 
ज्या न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात आलेला आहे त्याप्रमाणे 
उपरोक्त न्यायालयाचा कार्यभार ठेवण्यात येत आहे . 

दिनांक ६ डिसेंबर २०२१ . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५०२ . 
कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - १०६ ९ - २०२१ 

श्री . के . पी . श्रीखंडे , जिल्हा न्यायाधीश - ५ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपूर यांना दिनांक ९ डिसेंबर २०२१ ते दिनांक १० डिसेंबर 
२०२१ पर्यंत एकूण दोन दिवसाची अर्जित रजा ( दिनांक ११ डिसेंबर 
२०२१ दुसरा शनिवार व दिनांक १२ डिसेंबर २०२१ रविवार या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) तसेच दिनांक ८ डिसेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री के . पी . श्रीखंडे , जिल्हा न्यायाधीश - ५ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . के . पी . 
श्रीखंडे , जिल्हा न्यायाधीश -५ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे 
जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम 
राहीले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश -५ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . के . पी . श्रीखंडे , हे त्यांचे पदावर रूजू 
होईपर्यंत दिनांक ८ डिसेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१० डिसेंबर २०२१ पर्यंत व दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ ला कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत जिल्हा न्यायाधीश -४ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . तसेच जिल्हा न्यायालयाचे आदेश क्रमांक 
व . लि . ( सांख्यिकी ) १३१-२०२१ , दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये 
शासकीय सुट्टीचे दिवशी चंद्रपूर येथील ज्या न्यायिक अधिकारी यांचेकडे 
कार्यभार ठेवण्यात आलेला आहे त्याप्रमाणे उपरोक्त न्यायालयाचा कार्यभार 
ठेवण्यात येत आहे . 


७ 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - १०७०-२०२१. 

श्रीमती एन . एन . बेदरकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) तथा 
अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना दिनांक ९ डिसेंबर २०२१ ते 
दिनांक १० डिसेंबर २०२१ पर्यंत एकूण दोन दिवसाची अर्जित रजा मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एन . बेदरकर , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन . एन . बेदरकर , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपुर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच 
पदावर कायम राहील्या असत्या . 


३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती एन . एन . बेदरकर ह्या त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यत , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायादंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक ७ डिसेंबर २०२१ . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५०४ . 
कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) १०७८- २०२१ - 

श्री . प्र . ज . मोडक , जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर यांना दिनांक १४ डिसेंबर २०२१ ते दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ 
पर्यंत एकूण दोन दिवसांची अर्जित रजा तसेच दिनांक १३-१२-२०२१ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . प्र . ज . मोडक , जिल्हा न्यायाधीश -३ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपुर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . प्र . ज 
मोडक , जिल्हा न्यायाधीश - ३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे 
जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम 
राहीले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपुर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . प्र . ज . मोडक , हे त्यांचे पदावर रूजू 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ / श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 


होईपर्यंत दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१४ डिसेंबर २०२१ पर्यंत जिल्हा न्यायाधीश - ४ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे तसेच दिनांक १४ डिसेंबर 
२०२१ ते दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत जिल्हा 
न्यायाधीश -५ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५०५ . 
कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - १०७ ९ - २०२१. 

श्री . डी . एस . शर्मा , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांना दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ 
ते दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ पर्यंत एकूण चार दिवसाची अर्जित रजा 
( दिनांक १२ डिसेंबर २०२१ रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच 
दिनांक ११ डिसेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १७ 
डिसेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . डी . एस . शर्मा , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की श्री . डी . एस . शर्मा , दिवाणी 
न्यायाधीश ( क.स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती हे जर 
वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम 
राहीले असते . 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
भद्रावती यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . डी . एस शर्मा , हे त्यांचे 
कामावर रुजू होईपर्यत सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५०६ . 
कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - १०८३-२०२१ 

श्रीमती व्ही . एस . कसबे , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांना दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ ते 
दिनांक १८ डिसेंबर २०२१ पर्यंत एकूण सहा दिवसाची अर्जित रजा 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती व्ही . एस . कसबे , दिवाणी न्यायाधीश , 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा ह्या पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ( ब ) खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की श्रीमती व्ही . एस . कसबे , 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा 
ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच 
पदावर कायम राहील्या असत्या . 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
राजुरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती व्ही . एस . कसबे , ह्या त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ ते दिनांक १६ 
डिसेंबर २०२१ पर्यंतचा कार्यभार ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे तसेच 
दिनांक १७ डिसेंबर २०२१ ते दिनांक १८ डिसेंबर २०२१ पर्यंतचा 
कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश ( क स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , बल्लारपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक ९ डिसेंबर २०२१ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५०७ . 
कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - १० ९०-२०२१ . 

श्रीमती व्ही . एस . कसबे , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांना दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ ते 
दिनांक १८ डिसेंबर २०२१ पर्यंत एकूण सहा दिवसाची अर्जित रजा व 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगी या कार्यालयाचे आदेश कमांक १०८३ 
२०२१ , दिनांक ९ डिसेंबर २०२१ अन्वये मंजूर करण्यात आलेली अर्जित 
रजा त्यांचे विनंती अर्ज दिनांक १० डिसेंबर २०२१ अन्वये रद्द करण्यात 
येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५०८ . 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - १० ९३-२०२१ . 

श्री . जी . डी . अग्रवाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा यांना दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ ते 
दिनांक १८ डिसेंबर २०२१ पर्यन्त एकूण सहा दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक १२ डिसेंबर २०२१ रविवार व दिनांक १ ९ डिसेंबर २०२१ 
रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक १२ डिसेंबर २०२१ ला 
रिमांडचे कामकाज आटोपल्यानंतर ते दिनांक २० डिसेंबर २०२१ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . जी.डी. अग्रवाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
( क . स्तर . ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ / श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी . डी . 
अग्रवाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर . ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , वरोरा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहीले असते . 


सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर . ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , वरोरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . जी . डी . अग्रवाल , हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर . ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५० ९ . 
कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - १० ९४-२०२१ 

श्री . एस . डी . भोसले , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , सिंदेवाही यांना दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ 
ते १४ डिसेंबर २०२१ पर्यंत एकूण दोन दिवसाची अर्जित रजा मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . भोसले , दिवाणी न्यायाधीश , 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , सिंदेवाही हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . डी . भोसले , 
दिवाणी न्यायाधीश , ( क.स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , सिंदेवाही 
हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
कायम राहीले असते . 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
सिंदेवाही यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . एस . डी . भोसले , हे त्यांचे 
कामावर रुजू होईपर्यत दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , मूल यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५१० . 
कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - १० ९५-२०२१. 

श्रीमती ई . ए . भास्कर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर यांना दिनांक १७ डिसेंबर २०२१ 
व दिनांक १८ डिसेंबर २०२१ रोजींची एकूण दोन दिवसांची अर्जित रजा 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

I 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती ई . ए . भास्कर , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर ह्या 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 
ना . - एक -३ ( १७३४ ) . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ई . ए . भास्कर , 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 


९ 


४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती ई . ए . भास्कर , ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५११ . 
कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधि . ( आस्था ) - ११०८-२०२१ 

श्रीमती एन . एन . बेदरकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) 
तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना दिनांक २० डिसेंबर 
२०२१ ते दिनांक २२ डिसेंबर २०२१ पर्यंत एकूण ( दिनांक १ ९ डिसेंबर 
२०२१ रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तिन दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एन . बेदरकर , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन . एन . बेदरकर , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच 
पदावर कायम राहील्या असत्या . 


३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती एन . एन . बेदरकर ह्या त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यत , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५१२ . 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधि . ( आस्था ) - ११२६ - २०२१ 

श्री , डी . एस . शर्मा , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांना जिल्हा न्यायालयाचे आदेश क्र . १०७ ९ 
२०२१ , दिनांक ९ डिसेंबर ०२२ अन्वये दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ ते 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ / श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 
भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५१४ . 
कार्यालयीन आदेश 


दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ पर्यंत एकूण चार दिवसांची मंजूर करण्यात 
आलेल्या अर्जित रजेस जोडून दिनांक १७ डिसेंबर २०२१ रोजीची एक 
दिवसाची वाढीव अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . डी . एस . शर्मा , दिवाणी न्यायाधीश , 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की श्री . डी . एस . 
शर्मा , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
भद्रावती हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर कायम राहीले असते . 


दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
भद्रावती यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . डी . एस . शर्मा , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यत सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५१३ . 
कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधि . ( आस्था ) - ११२७-२०२१ 

श्री . व्ही . डी . केदार , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपुर यांना दिनांक २० डिसेंबर २०२१ ते दिनांक २२ 
डिसेंबर २०२१ पर्यत एकूण तिन दिवसाची अर्जित रजा ( दिनांक १ ९ 
डिसेंबर २०२१ रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक १ ९ 
डिसेंबर २०२१ ते दिनांक २३-१२-२०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . डी . केदार , जिल्हा न्यायाधीश -१ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 


‘ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . डी . केदार , 
जिल्हा न्यायाधीश –१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले 
असते . 


जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपुर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्ही . डी . केदार हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत 
जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . तसेच जिल्हा न्यायालयाचे आदेश क्र . व . लि 
( सांख्यिकी ) - १६७-२०२१ , दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ अन्वये शासकीय 
सुट्टीचे दिवशी चंद्रपूर येथील ज्या न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार 
ठेवण्यात आलेला आहे , त्याप्रमाणे उपरोक्त न्यायालयाचा कार्यभार ठेवण्यात 
येत आहे . 

दिनांक १८ डिसेंबर २०२१ . 


क्रमांक सहा . अधि ( आस्था ) - ११३८-२०२१ - 

श्री . म . आ . शिलार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना दिनांक २७ डिसेंबर 
२०२१ ते ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत एकूण पाच दिवसाची अर्जित रजा 
( दिनांक २५ डिसेंबर २०२१ चौथा शनिवार व दिनांक २६ डिसेंबर २०२१ 
रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . म . आ . शिलार , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( व . स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपुर हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . म . आ . शिलार , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी 
चंद्रपुर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर कायम राहीले असते 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . म . आ . 
शिलार , हे त्यांचे कामावर रुजू होईपर्यंत ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
( व स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५१५ . 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधि . ( आस्था ) - ११३ ९ - २०२१. 

श्री . ए . व्ही . ढोरे , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , मुल यांना दिनांक २१ डिसेंबर २०२१ ते दिनांक ३० डिसेंबर 
२०२१ पर्यंत एकूण दहा दिवसाची अर्जित रजा तसेच दिनांक २० डिसेंबर 
२०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेपर्यत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . ए . व्ही . ढोरे , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मुल हे पूर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . व्ही . ढोरे , 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मूल 
हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
कायम राहीले असते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ / श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
मुल यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . ए . व्ही . ढोरे , हे त्यांचे कामावर 
रूजू होईपर्यंत दिनांक २०-१२-२०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२३-१२-२०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( क . 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , सावली यांचेकडे तसेच दिनांक 
२३-१२-२०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३१-१२-२०२१ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश , ( क स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , सिंदेवाही यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५१६ . 
कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधि . ( आस्था ) - ११४०-२०२१ 

श्रीमती स्ने . रा . जाधव , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर यांना दिनांक २२-१२-२०२१ ते 
दिनांक २४-१२-२०२१ पर्यन्त एकूण तिन दिवसाची अर्जित रजा ( दिनांक 
२५-१२-२०२१ चौथा शनिवार व दिनांक २६-१२-२०२१- रविवार या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक २२-१२-२०२१ ते दिनांक २६-१२ 
२०२१ पर्यन्त मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती स्ने . रा . जाधव , ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( क.स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) खालील 
तळटिप – २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती स्ने . रा . जाधव , 
६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपुर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 


६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपुर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती स्ने . रा . जाधव ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यत दिनांक २२-१२-२०२१ ते दिनांक २५ - 
१२-२०२१ पर्यन्तचा कार्यभार ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर यांचेकडे तसेच दिनांक २६ 
१२-२०२१ रोजीचा कार्यभार ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक २२ डिसेंबर २०२१ . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५१७ . 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधि . ( आस्था ) - ११६३-२०२१. 

श्री . सी . एच . कुलकर्णी , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 


न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांना दिनांक ३०-१२-२०२१ ते 
दिनांक १-१-२०२२ पर्यंत एकूण तिन दिवसाची अर्जित रजा ( दिनांक २ 
१ - २०२२ रविवार या सुटीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक २ ९ - १२ 
२०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३-१-२०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


११ 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . सी . एच . कुलकर्णी , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती , हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सी . एच . कुलकर्णी , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
भद्रावती हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर कायम राहीले असते . 


सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , भद्रावती यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . सी . एच . कुलकर्णी , हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


चंद्रपूर : 
दिनांक २८ डिसेंबर २०२१ . 


( अवाच्य ) , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५१८ . 
कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधि . ( आस्था ) - ११५२-२०२१ 

श्री . व्ही . डी . केदार , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपुर यांना जिल्हा न्यायालयाचे आदेश क्र . ११२७-२०२१ , 
दिनांक १८-१२-२०२१ अन्वये दिनांक २०-१२-२०२१ ते दिनांक 
२२ -१२-२०२१ पर्यंत एकूण तिन दिवसाची मंजूर करण्यात आलेल्या 
अर्जित रजेस व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीस जोडून दिनांक २३ 
१२-२०२१ रोजीची एक दिवसाची वाढीव अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . डी . केदार , जिल्हा न्यायाधीश - १ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपुर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . डी . केदार . 
जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपुर हे जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले 
असते . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ / श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपुर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . व्ही . डी . केदार , हे त्यांचे कामावर रूजू 
होईपर्यंत , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपुर 
यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


चंद्रपूर : 

दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ . 


प्रमुख 


( अवाच्य ) , 
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५१ ९ . 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधि . ( आस्था ) - ११५५-२०२१ . 

श्री . प्र . ज . मोडक , जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपुर यांना दिनांक २४-१२-२०२१ रोजीची एक दिवसाची परिवर्तीत 
रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


- 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . प्र . ज . मोडक , जिल्हा न्यायाधीश - ३ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपुर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . प्र . ज . मोडक , 
जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपुर हे जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले 
असते . 


जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपुर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . प्र . ज . मोडक , हे त्यांचे कामावर रूजू 
होईपर्यत जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपुर 
यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 

दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५२० . 
कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधि . ( आस्था ) - ११७०-२०२१ 

श्रीमती स्ने . रा . जाधव , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क.स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर यांना या कार्यालयाचे आदेश 
क्र . ११४०-२०२१ दिनांक २२-१२-२०२१ अन्वये दिनांक २२-१२-२१ ते 
दिनांक २४-१२-२०२१ पर्यंत एकूण तिन दिवसाची मंजूर करण्यात आलेल्या 
अर्जित रजेस जोडून दिनांक २५-१२-२०२१ ते दिनांक २ ९ - १२-२०२१ 
पर्यंत एकूण पाच दिवसांची वाढीव अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती स्ने . रा . जाधव , ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी ( सेवा वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती स्ने . 
रा . 
जाधव , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 


६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती स्ने . रा . जाधव , ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यत दिनांक २५-१२-२०२१ व दिनांक २७-१२ 
२०२१ रोजीचा कार्यभार ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे , दिनांक २६-१२-२०२१ 
व दिनांक २ ९ - १२-२०२१ रोजीचा कार्यभार ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे तसेच 
दिनांक २८-१२-०२१ रोजीचा कार्यभार ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात 
आलेला होता . 


चंद्रपूर : 
दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ . 


( अवाच्य ) , 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र .५२१ . 


1 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक जिउनिव - नियमन - कलम १०२ अंतिम आदेश - २८-२०२१ . - 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) तसेच महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई - ३२ , यांचे आदेश क्र . सीएसएल 
१४ ९३-११६२ - सीआर ४७ - १५ - सी , दिनांक ७ ऑगष्ट , १ ९९ ३ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , स . ल . 
भोसले , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , वर्धा याव्दारे महात्मा गांधी 
जिल्हा बलुतेदार औद्योगिक सहकारी संस्थांचा संघ म . , वर्धा र.नं. २ ९९ 
या संघाचे समापन करण्याकरीता अंतिम आदेश पारीत करण्यात येत 
आहे . आणि अधिनियमातील कलम १०३ ( १ ) अन्वये सदरहु संघाचे 
अवसायक म्हणून श्री . ए . आर . वडे , सहकार अधिकारी श्रेणी - १ अधिन 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . वर्धा यांची नियुक्ती करीत 
आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३ जानेवारी २०२२ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचे मुद्रेसह दिला आहे . 


वर्धा : 

दिनांक ३ जानेवारी २०२२ . 


स . ल . भोसले , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , वर्धा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ / श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५२४ . 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
क्रमांक सनिना- नियमन अधिसूचना - गृह - ५३३४-२०२१ 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . नागपूर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , नियोजित साई नगरी ओनर्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्या . , जामठा , ता . जि . नागपूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ मधील तरतुदीनूसार नोंदविण्यात 
आली आहे . सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनजीपी - ओआरएन 
एचएसजी ( टिसी ) - १७२०-२०२१ , दिनांक २३-१२-२०२१ आहे . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५२२ . 
अंतरिम आदेश 


क्रमांक जिउनि - नियमन - क . १०२ अंतरिम आदेश - २१५८-२०२१.– 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) 
मधील तरतुदीनुसार तसेच सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , महाराष्ट्र 
शासन अधिसूचना क्रमांक अप्रका -०५१ ९ - प्र.क्र . ५ ९ -१३ स , दिनांक २४ 
नोव्हेंबर २०२१ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन मी , शुध्दोधन कांबळे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , गोंदिया 
याद्वारे गोंदिया महा . सी . एस . सी . एस . पी . व्ही . व्ही . एल . ई . सहकारी संस्था 
म . , गोंदिया , र.नं. ११ ९ या संस्थेचे समापन करण्यासंबंधी अंतरिम 
आदेश पारीत करीत आहे . तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये सदरहु संस्थेचे अवसायक म्हणून 
सौ . एम . एम . लांजेवार , वरिष्ठ लिपीक यांची नियुक्ती करीत आहे . 


सदरहु आदेश आज दिनांक २० डिसेंबर २०२१ रोजी माझे सही व 
शिक्यानिशी पारीत केला आहे . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५२३ . 

अंतरिम आदेश 


क्रमांक जिउनि - नियमन - क . १०२ अंतरिम आदेश - २१६४-२०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) 
मधील तरतुदीनुसार तसेच सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , महाराष्ट्र 
शासन अधिसूचना क्रमांक अप्रका -०५१ ९ - प्र.क्र . ५ ९ -१३ स , दिनांक २४ 
नोव्हेंबर २०२१ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन मी , शुध्दोधन कांबळे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , गोंदिया 
याद्वारे गोंदिया डिस्ट्रीक्ट एम . एच . सी . एस . सी . एस . सी . अँड व्ही . एल.ई. 
सर्व्हिसेस मल्टीपरपज को . ऑप . सोसायटी लि . , गोंदिया , र.नं. १२१ 
या संस्थेचे समापन करण्यासंबंधी अंतरिम आदेश पारीत करीत आहे . तसे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये 
सदरहु संस्थेचे अवसायक म्हणून सौ . एम . एम . लांजेवार , वरिष्ठ लिपीक 
यांची नियुक्ती करीत आहे . 


सदरहु आदेश आज दिनांक २० डिसेंबर २०२१ रोजी माझे सही व 
शिक्यानिशी पारीत केला आहे . 


गोंदिया : 

दिनांक २० डिसेंबर २०२१ . 

ना . - एक -४ ( १७३४ ) . 


शुध्दोधन कांबळे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , गोंदिया . 


सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” व उपवर्गीकरण “ भाडेकरु 
मालकीहक्क गृहनिर्माण संस्था ( प्लॉटधारक - भूखंडधारक ) " असे आहे . 
संस्थेचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१२ ( १ ) तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम , 
१० ( १ ) प्रमाणे करण्यात येत आहे . 


सहाय्यक निबंधक , 
२३ डिसेंबर २०२१ . 


जयंत मो . पालटकर , 

नागपूर : 


१३ 


सहकारी संस्था , ता . नागपूर . 


भाग १ ( ना.वि. पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५२५ . 

क्रमांक सनिव - नोंदणी - ४०-२०२२. 


दिनांक 


मी , प्रकाश भजनी , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . वर्धा 
जि . वर्धा मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करण्यात येते की , पायल बेरोजगार बहुउद्देशिय सेवा सहकारी संस्था , 
मर्या . , मसाळा , ता . जि . वर्धा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचे 
अधिनियम , क्र . २४ कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . तिचा 
नोंदणी क्रमांक WDA - WDA - GNL ( S ) -४२४-२०२१-२०२२ , दिनांक 
११-१-२०२२ आहे . 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमामार्फत कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचे नियम , १ ९ ६१ मधील क्र . १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण ” असून उपवर्गीकरण “ सामाजिक संस्था " आहे . 
दिनांक ११ जानेवारी २०२२ . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ / श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५२८ . 

वाचले : ( १ ) या कार्यालयाचा अंतरिम पूर्व नोटीस क्र . सनिचं - विनियम 
अवसायन - अंतरिम पूर्व नोटीस - २५०-२०२१ , दिनांक २७-७ 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५२६ . 

क्रमांक सनिव - नियमन - नोंदणी - साधनसंपत्ती संस्था - आधार महिला नागरी - 
पत - ८७-२०२२ 


मी , प्रकाश भजनी , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . वर्धा 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते आहे की , आधार महिला नागरी सहकारी पत संस्था मर्या . , वर्धा , 
ता . जि . वर्धा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम , क्र . २४ 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . तिचा नोंदनी क्रमांक 
WDA - WDA - RSR ( CR ) -४२ ९ - २०२१-२०२२ , दिनांक १ ९ - १-२०२२ 


आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमामार्फत कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचे नियम , १ ९ ६१ मधील क्र . १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ साधन संपत्ती संस्था ” असून उपवर्गीकरण " कर्ज देणा - या साधन संपत्ती 
संस्था " आहे . 


वर्धा : 

दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ . 


प्रकाश भजनी , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , तालुका वर्धा . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५२७ . 
आदेश 


क्रमांक सनिला - नियमन - अवसायन - अंतिम आदेश - २५६-२०२२ 
महाराष्ट्र शासन आदेश सहकारी पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , 
मुंबई यांचेकडील आदेश क्र . अप्रदा -०५१ ९ - प्र . क्र . ५ ९ - १३ - स , दिनांक 
२४ नोव्हेंबर २०२१ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( एक ) ( २ ) अन्वये निम्नस्वाक्षरीकारास प्राप्त अधिकाराचा 
वापर करुन अशोक लेलॅन्ड कर्मचारी सहकारी ग्राहक संस्था मर्या . , 
लाखनी , र.नं. ११३१ , ता . लाखनी , जि . भंडारा या संस्थेचे कामकाज 
गुंडाळण्याकरिता समापनाचा अंतिम आदेश पारीत करित आहे व उक्त 
कायद्यातील कलम १०३ ( १ ) अन्वये सदरहु संस्थेचे अवसायक म्हणून 
श्री . के . एल . खोब्रागडे , सहकार अधिकारी श्रेणी -२ अंतर्गत सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , ता . लाखनी यांची नियुक्ती करित आहे . 


सदर आदेश आज दिनांक १२ जानेवारी २०२२ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


लाखनीः 

दिनांक १२ जानेवारी २०२२ . 


प्रमोद प्र . हुमणे , 
सहाय्यक निबंधक , 

सहकारी संस्था , ता . लाखनी , 


२०२१ . 


ज्याअर्थी , युगांत महिला नागरी सहकारी पत संस्था , मर्या . , बल्लारपूर 
र . न . ३ ९९ , ता . बल्लारपूर ही संस्था ( यापुढे “ संस्था ” असे संबोधण्यात 
येईल ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील नियम , 
१ ९ ६१ ( यापुढे अनुक्रमे “ कायदा व नियम ” असे संबोधण्यात येईल ) 
अंतर्गत नोंदली गेली असून संस्थेचे कामकाज व व्यवहार संस्थेची मंजूर 
उपविधी , कायदा , नियम व शासन निर्णय व परिपत्रकास अनुसरुन 
चालविण्याची जबाबदारी संस्थेच्या व्यवस्थापक समिती सदस्यांची आहे . 
ज्याअर्थी , संस्थेने त्यांच्या मंजूर उपविधीतील उद्देशाप्रमाणे कामकाज 
करणे ही संस्थेची जबाबदारी आहे . परंतु मंजूर उपविधीतील उद्देशाप्रमाणे 
कामकाज केलेले नाही . पर्यायाने संस्थेचे मंजूर उपविधीचे उल्लंघन 
केलेले आहे . 


ज्याअर्थी , संस्थेने तिचे आर्थिक पत्रके महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम ६१ मधील तरतुदी नुसार निबंधकाकडे तसेच 
लेखापरीक्षक यांचे कार्यालयास सादर करणे ही संस्थेची जबाबदारी 
आहे . परंतु उक्त संस्थेचे व्यवस्थापक समितीने सदरची जबाबदारी पार 
पाडलेली नाही . 


ज्याअर्थी , संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा 
महाराष्ट्र संस्था सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ७५ मधील 
तरतुदी नुसार विहित मुदतीत घेऊन त्या सभेचे इतिवृत्तांत या कार्यालयास 
सादर करणे क्रमप्राप्त आहे . परंतु संस्थेने प्रत्येक वर्षी विहित कालावधीत 
वार्षीक सर्वसाधारण सभा घेऊन त्याचे इतिवृत्त या कार्यालयास सादर 
केलेले नाही . 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ८१ 
( १ ) अन्वये संस्थेने प्रत्येक सहकारी आर्थिक वर्षात निदान एकदा निबंधकाने 
ठेवलेल्या लेखापरीक्षक नामतालिकेतील लेखापरीक्षकाकरवी संस्थेचे 
लेखापरीक्षण करुन घेणे आवश्यक असतांनाही संस्थेने प्रत्येक वर्षात 
लेखापरीक्षण करुन घेतलेले नाही . तसेच संस्थेचे लेखापरीक्षण अहवालाचा 
दोष दुरुस्ती अहवाल कलम ८२ नुसार या कार्यालयास सादर केला जात 
नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ / श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 


ज्याअर्थी , या कार्यालयाचे उपरोक्त संदर्भीय क्र . ( १ ) नुसार संस्था 
अवसायनात काढण्यापूर्वी अंतरीम पूर्व नोटीस निर्गमित केला . त्यानुसार 
या कार्यालयात लेखी स्वरुपात म्हणणे सादर करण्यास व दिनांक २५ 
०२ - २०२० रोजी संस्थेचे संपूर्ण रेकॉर्ड व पुराव्यासह हजर राहण्यास 
कळविण्यात आले होते . परंतु संस्थेच्या वतीने कोणीही प्रतिनिधी / 
पदाधिकारी हजर झालेले नाहीत . तसेच कोणताही रेकॉर्ड सादर केलेला 
नाही . 


ज्याअर्थी , वरील संपूर्ण परिस्थिती लक्षात घेता संस्थेने उद्देशाप्रमाणे 
कामकाजाला सुरुवात केलेली नाही किंवा काम सुरु केलेले नाही . 
परिणामी सदर संस्था बंद असून या संस्थेचे व्यवस्थापक समितीने सदर 
संस्था सुरु करण्यास कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत . पर्यायाने संस्थने 
अधिनियमातील किंवा नियमातील किंवा उपविधीतील नोंदणी व व्यवस्थापन 
याबाबतच्या शर्तीचे अनुपालन करणे बंद केल्याचे माझे निदर्शनास आले 
आहे . 


ज्याअर्थी , संस्थेने स्विकारलेल्या उपविधीतील उद्देशाप्रमाणे संस्था 
कामकाज करीत नसून संस्थेचे कामकाज पूर्णत : बंद झालेले आहे . संस्था 
केवळ कागदोपत्री कार्यरत आहे . संस्थेची आर्थिक स्थिती कमकुवत झालेली 
असून संस्थेच्या स्थापनेचा उद्देश संपुष्टात आलेला आहे . संस्थेच्या संचालक 
मंडळ संस्थेच्या सभासदाचे हिताचे ध्येयधोरण ठरविण्यात अपयशी ठरलेली 
आहे . संस्थेच्या उद्देशाप्रमाणे कामकाज सुरू नसून मागील अनेक 
वर्षापासून अजीबात बंद असून संस्था बंद अवस्थेत आहे . आणि सदरील 
संस्थेचे कामकाज सुरू होण्याची देखील सूतराम शक्यता नाही . 


त्याअर्थी , उपरोक्त परिस्थिती तथा वस्तुस्थिती विचारात घेता माझे 
असे मत झाले आहे की , सदर संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात यावा . अशी 
माझी खात्री झाल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अंतर्गत वरील संस्था अवसायनात 
काढण्याबाबत खालील प्रमाणे मध्यंतरीय आदेश देण्यात येत आहे . 


१५ 


मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक सनिबं - नियमन क १०२ मध्यंतरीय आदेश - ७०२-२०२१. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ व १०३ 
अन्वये तसेच महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई यांचे आदेश क्र . सीएसएल- १४ ९३-११६२ - सीआर - ४७ 
१५ - सी , दि . ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून मी , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . बल्लारपूर 
युगांत महिला नागरी सहकारी पत संस्था मर्या . , बल्लारपूर , र.नं. ३ ९९ , 
ता . बल्लारपूर ही संस्था उपरोक्त नमूद अधिनियमाच्या कलम १०२ ( १ ) 
( क ) ( दोन ) ( चार ) मधील तरतुदी अंतर्गत अवसायनात काढण्यात येत 
आहे . 


तसेच उपरोक्त नमूद संस्थेचे अवसायक म्हणून शाखा व्यवस्थापक , 
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक म . , चंद्रपूर शाखा , बल्लारपूर 
यांची नेमणूक उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ अन्वये करण्यात येत 
आहे . 


उपरोक्त आदेशाचे अनुषंगाने संस्थेने आपले म्हणणे लेखी स्वरुपात 
आदेशाचे तारखेपासून ३० दिवसाचे आत मुदतीत या कार्यालयास सादर 
करावे . तसेच प्रत्यक्ष सुनावणीकरीता आपणांस दिनांक ३१-१२-२०२१ 
रोजी हजर रहावे . मुदतीच्या आत लेखी खुलासा व म्हणणे सादर न 
केल्यास तसेच सादर केलेले निवेदन समाधानकारक नसल्यास संस्थेचा 
अंतिम आदेश निर्गमित करण्यात येईल . 


सदर आदेश आज दिनांक १६-१२-२०२१ रोजी सही व कार्यालयीन 
शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत आहे . 


बल्लारपूर : 

दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ . 


एम . डी . मेश्राम , 
सहाय्यक निबंधक , 

सहकारी संस्था , ता . बल्लारपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


